भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
सहाय्यक भूवैज्ञानिक संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः : आपना-०२२३/प्र.क्र.१३९/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, 
२०१६ 
२) शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना -४५०७/प्र.क्र.५/पापु-१५ दिनांक २२ 
जुलै, २००८. 
3) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: प्रशासन/आ- 
१/श्री.पोळ/सभूवै/वै.पं.८९/४५९/२०२३ दिनांक २७ सप्टेंबर,२०२३ 


प्रस्तावना :- 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “सहाय्यक भूवैज्ञानिक”या पदावर संदर्भाधीन क्रमांक २ 
येथील शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरिता अधिका-यांची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. या नियुक्त्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार या पदावर शासन सेवेत 
प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेल्या आहेत. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 
अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना पारित 
करण्यात आल्या असून सहाय्यक भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पदावर पदस्थापना 
दिलेल्या श्री. प्रशांत सोपानराव पोळ यांनी २ वर्षाचा परिविक्षाधीन काळावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
केळेला असल्याने व तशी शिफारस संचालनालयाने संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये केलेली 
असल्याने या अधिका-यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करून त्यांना नियमित “सहाय्यक 
भूवैज्ञानिक” म्हणून स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील खालील “सहाय्यक भूवैज्ञानिक” यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणा-या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने स्तंभ 
क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यास व त्यांच्या 
पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.३९/पापु-१५ 

अ. | परिविक्षाधीन सहाय्यक उत्तीर्ण परिविक्षाधीन | सहाय्यक भूवैज्ञानिक 

क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव | भूवैज्ञानिक विभागीय कालावधी पदावरील सेवा 
पदावर रुजू परिक्षेचा । समाप्त केल्याचा | नियमितपणे पुढे चालू 

झाल्याचा दिनांक | दिनांक दिनांक ठेवण्याचा दिनांक 
eae २ ३ शिक च्च दु 
णं श्री. प्रशांत २८/०७/२००८ । ०३/१२/२०२१ | ३/१२/२०२१ ४/१२/२०२१ 
सोपानराव पोळ 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना कळविण्यात येते कौ, उक्त सहाय्यक 
भूवैज्ञानिक यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करावी. 

सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी- 
२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७///.॥8॥8॥99॥॥.90५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११२२३३८६५२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
GANESH & 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
N | V R U TT | SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e 
917ffal ef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=1325A2533F628572438B5FB 
711C805DE49788678B97015BBOCAC990E3B 
375423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 
Date: 2023.10.11 15:09:42 +05'30' 


(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे 
३. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
४. महाळेखापाल,लेखापरीक्षा-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
५. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 
६. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 
७. संबंधित सहाय्यक भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 
(संचालनालयामार्फत). 
८. निवडनस्ती (कार्यासन, पापु-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


